महिला व बाल विकास विभागांतर्गत क्षेत्रिय 
आस्थापनेवरील गट-ब संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या सन २०२३-२४ च्या प्रशासकीय 
बदल्यांच्या आदेशात अंशत: बदल करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : मबाआ-२०२३/प्र.क्र.५६/का.७ अ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दि. ३१ ऑक्टोबर, 2023. 


वाचा:- शासन आदेश क्रमांक : मबाआ-२०२३/प्र.क्र.५६/का.७, दि. ३० जून, २०२३. 


शासन आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ हे दिनांक ०१ जुले, २००६ पासून अमलात आले आहेत. 
सदर अधिनियमातील कलम HOA ४ (9), ४ (२) व ४(३) मधील तरतुदीनुसार, सक्षम प्रधिकाऱ्यांच्या 
मान्यतेने विभागांतर्गत जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी /बाल विकास प्रकल्प 
अधिकारी(ग्रामीण)/अधीक्षक,शासकीय संस्था/ निरीक्षक,प्रमाणित शाळा व संस्था व तत्सम पदे या गट-ब 
संवर्गातील बदलीपात्र अधिकाऱ्यांचे प्रशासकीय बदल्यांचे आदेश दि.३०.६.२०२३ रोजी निर्गमित 
करण्यात आले होते. त्यामध्ये खाळील अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेत अंशत: बदल करुन सक्षम प्राधिकारी 
यांच्या लगतपूर्व वरिष्ठ प्राधिकाऱ्यांनी दिलेल्या मान्यतेनुसार खालील तक्त्यात नमूद त्यांच्या नावासमोर 
स्तंभ क्रमांक-४ मध्ये दर्शविल्यानुसार सुधारित पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र | अधिकाऱ्यांचे नावव दि.३०.६.२०२३ | सुधारीत पदस्थापना | अभिप्राय 
पदनाम करण्यात आलेली 
पदस्थापना 
ae "| २ 3 8 षु 
7 श्री.एस.आर. धनगर, बाल विकास प्रकल्प बाल विकास प्रकल्प | अंशत: बदल 
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा), अधिकारी, चोपडा-२ 
अधिकारी (ग्रा, धरणगांव । धडगांव (तोरणमाळ) । जि.जळगांव 
जि.नंदुरबार 
2 श्री.वि.औ.भोसले, अधिक्षक, शासकीय ।बाल विकास प्रकल्प | अंशत: बदल 
बाळ विकास प्रकल्प | बेगर्स वर्क कॅम्प, अधिकारी दक्षिण 
अधिकारी (ग्रा), गोंदिया-२ | माळशिरस, जि. सोलापूर (ग्रा), जि. 
सोलापूर सोलापूर 
३ | श्रीम.नि.वि. भूमकर, अधिक्षिका, शासकीय | बाल विकास प्रकल्प | अंशत: बदल 
बाल विकास प्रकल्प । मुलींचे निरिक्षणगृह/ | अधिकारी, (ग्रा), 
अधिकारी (ग्रा, उरळी | विशेष गृह, शांती हवेली, जि. पुणे 
कांचन भवन, कॅम्प, 
उल्हासनगर, जि.ठाणे 


शासन आदेश क्रमांकः मबाआ-२०२३/प्र.क्र.५६/का.७ अ 


४ श्री.लि.मा.राजुरे, बाल विकास प्रकल्प बाल विकास प्रकल्प | अंशत: बदल 
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा), अधिकारी (ग्रा), 
अधिकारी (ग्रा), नायगांव । देगलूर, जि.नांदेड ।कंधार, जि.नांदेड 
(खैरगांव) 
षु श्री.सं.रा.गवळी, बाल विकास प्रकल्प बाल विकास प्रकल्प | अंशत: बदल 
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी अधिकारी (ग्रा), 
अधिकारी (ग्रा, चिखळी  ।(ग्रा,सिंदखेड राजा ।बुलढाणा 
जि.बुलढाणा 
& श्री.नि.गो.राऊत, बाल विकास प्रकल्प बाल विकास प्रकल्प | अंशत: बदल 
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रा), अधिकारी (ग्रा), 
अधिकारी (ग्रा), राहूरी एटापल्ली राहाता, जि. 
जि.गडचिरोली अहमदनगर 
७ श्री.रा.आ.खडसे, अधीक्षक, शासकीय । अधीक्षक, भिक्षेकरी | अंशत: बदल 
बाल विकास प्रकल्प मुलांचे वरिष्ठ स्वीकार केंद्र 
अधिकारी (ग्रा), वैजापूर बालगृह, माळशिरस, | विसापूर ता.श्रीगोंदा 
सोलापूर जि.अहमदनगर 
८ _  श्रीम.पू.प्र.कणसे, बाल विकास प्रकल्प | बाल विकास प्रकल्प | अंशत: बदल 
अधिक्षिका, शासकीय माझे | अधिकारी (ग्रा), अधिकारी 
घर महिला वसतिगृह, श्रीगोंदा (वेलवंडी)-२ | (ग्रा),सांगली 
मुंढवा, पुणे जि.अहमदनगर जि.सांगली 
(श्रीम.सा.दि.गांगर्ड 
यांच्या बदलीने रिक्‍त 
होणाऱ्या पदावर) 


२. सदर Wea तात्काळ अंमलात येतील. संबंधित अधिकाऱ्यांनी अंशत: बदलीच्या ठिकाणी 


तात्काळ रुजू होऊन त्याबाबतचा अहवाल विहित मार्गाने शासनास सादर करावा. 


३. उपरोक्त अधिकाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल, सेवापुस्तक, तसेच अंतिम वेतन प्रमाणपत्र बदली 


करण्यात आलेल्या नवीन कार्यालयाकडे तात्काळ पाठविण्यात यावे. 


४. उपरोक्त अधिकाऱ्यांना पुर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करू नये वा 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ३० (सी) नुसार मूळ कार्यालयाने त्यांचा 
कोणत्याही प्रकारचा रजेचा अर्ज स्विकारू नये. 

५. उपरोक्त अधिकारी यांना बदलीच्या पदावर रूजू करून घेताना, ते रजेवर /गैरहजर होते 
किंवा कसे याबाबतची खातरजमा त्यांना पदस्थापनेवर हजर करून घेणाऱ्या कार्यालयाने करावी. 
सदर अधिकारी वैद्यकीय कारणास्तव गैरहजर असतील तर त्यांना हजर करून घेण्यापूर्वी वैद्यकीय 
मंडळासमोर पाठवावे. जर अन्य रजेवर होते असे आढळल्यास त्यांचेकडून न चुकता तसा रजेचा अर्ज 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः मबाआ-२०२३/प्र.क्र.५६/का.७9अ 


भरून घ्यावा आणि नंतर हजर करून घ्यावे. तसेच रजा संदर्भात शासनाने वेळोवेळी प्रसृत केलेल्या 
शासन निर्णय/परिपत्राकांतील निर्देशांचे पालन करावे. 
६. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेततर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून 
काढून टाकणे यांच्या काळांतील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियमानुसार दिलेल्या पदग्रहण 
अवधीतच, उपरोक्‍त अधिकारी यांनी बदलीच्या ठिकाणी रूजू होण्याची दक्षता घ्यावी, अन्यथा या 
पदग्रहण अवधीत बदलीच्या ठिकाणी रूजू न झाल्यास, त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा 
अकार्यादिन (dies non) म्हणून गणला जाईल. 
७. उपरोक्त अधिकाऱ्यांच्या बदली ही विनंतीनुसार असल्याने त्यांना प्रवास भत्ता व इतर अनुषंगिक 
लाभ अनुज्ञेय राहणार नाही. 
Ce सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१०३११८५२३६०१३० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by SHIVAJI P KARWAR 
S H IVAJ | > DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WOMEN AND 

CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=46ec07554eac404147684ed8b27adc8al c2a78fesffea3c9d 
d01377e25f76a36, postalCode=400032, st=Mah hi 

I ber=579FDC49AAE09A107A14D18D2E6E7AEC6E608DE7 
9CB8407CA0E64638BB98CDBO, SHIVAJI P KARWAR 
Date: 2023.10.31 18:52:05 +05'30' 

कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री,महिला व बाल विकास विभाग यांचे खाजगी सचिव 

२. आयुकक्‍त,महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे. 

३. आयुक्‍्त,एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई. 

४. मा.सचिव,(म.व बा.वि.वि.), यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

५. संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, (आयुक्‍तालयामार्फत) 

६. संबंधित विभागीय उपआयुक्त, महिला व बाल विकास विभाग (आयुकक्‍्तालयामार्फत) 

७. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/लेखापरीक्षा, मुंबई/नागपूर (SYA SAMA) 
८. संबंधित अधिदान व लेखाधिकारी/जिल्हा कोषागार अधिकारी (आयुक्‍तालयामार्फत) 

९. संबंधित अधिकारी (आयुक्‍्तालयामार्फत) 

१०. निवडनस्ती (कार्यासन-७ ओ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


